बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना, 
ता.बोदवड, जि. जळगाव या प्रकल्पाच्या 
रु.२१७८.६७ कोटी किंमतीच्या तृतीय 
सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे, त्यातील अट क्र. ४ 
शिथिल करण्याबाबतचा निर्णय... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक PAH: बोदवड ०५१० /(प्र.क्र.२७९/१०)मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २० सप्टेंबर, २०१९. 


पहावे:- १) झासन निर्णय क्र. बोदवड०५१०/(प्र.क्र.२७९/१०)मोप्र-१), दि.०३/०१/२०१७. 


पार्श्वभूमी : 

बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना, ता. बोदवड, जि. जळगाव या प्रकल्पाच्या 
रु.२१७८.६७ कोटी इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार दि. 
०३/०१/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सदर योजनेचे काम सुरु करणेस अट क्र. १ ते ६ च्या अधीन 
राहून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये अट क्र. ४ “प्रकल्पासाठी मंजूर झालेली रु.५०० कोटीची 
केंद्रीय अर्थसहाय्याची रक्‍कम प्राप्त करुन घेऊन ती टप्पा-१ च्या कामासाठी खर्च करावी. त्यानंतरच 
राज्य शासनाची तरतूद खर्च करावी” अशी आहे. 

बोदवड प्रकल्पास केंद्राने रु.५००/- कोटी अर्थसहाय्य मंजुर केले होते. त्यापैकी रु.६६.६६ 
कोटी केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त झाळे आहे. बोदवड प्रकल्पास अर्थसहाय्य PMKSY किंवा तत्सम 
योजनेमध्ये प्राप्त झाले नाही. केंद्राकडून प्रकल्पास निधी मिळण्यासाठी प्रकल्पाची भौतिक व 
आर्थिक प्रगती ५०% पेक्षा जास्त झालेळी असावी असे निकष आहेत. ५०% भौतिक प्रगती साध्य 
करण्यासाठी आर्थिक प्रगती (खर्च) होणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे प्रस्तुत अट वगळण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शुध्दीपत्रकः 
दि.३/१/२०१७ च्या शासन निर्णयातील अट क्र.४ “प्रकल्पासाठी मंजूर झालेली रु.५००/- 
कोटीची केंद्रीय अर्थसहाय्याची रक्‍कम प्राप्त करुन घेऊन ती टप्पा-१ च्या कामासाठी खर्च 
करावी. त्यानंतरच राज्य शासनाची तरतूद खर्च करावी.” ही अट वगळण्यात येत आहे. 


सदर शुद्धिपत्रक शासनाच्या सर्वोच्च प्राधिकाराच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः बोदवड ०५१० /(प्र.क्र.२७९/१०मोप्र-१ 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥१५9॥॥9.9०५.॥] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२०२०२५४४८७२७ असा 
आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tirm: sh Ramkishan 
IN: 


Tirmanwar Santosh =: 
Ramkishan 


sources 


(सं. रा. तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत- 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


५) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
६) मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


